RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg . No. MCS/169/ 2016-18 


BANA 
सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक २३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून ८-१४ , २०१७/ ज्येष्ठ १८-२४ , शके १ ९ ३९ 


[ पृष्ठे १०,किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्यविभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ मे २०१७ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्र विषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १९ ६० . 


क्रमांक रासंस्मा. २०१६ / प्र.क्र .१६९ / सां.का.३. - ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेले प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक ( यात यापुढे 
ज्याचा " असे स्मारक असा निर्देश करण्यात आला आहे ) हे संरक्षित स्मारक असावे असे शासनाचे मत आहे ; 


" 


त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा . १२) या 
अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट -कलम (१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त स्मारक संरक्षित 
असल्याचे जाहीर करण्याच्या आपल्या इराद्याची दोन महिन्याची नोटीस देत आहे 


उक्त स्मारकात हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला ही शासन अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या 
आत उक्त स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या घोषणेस हरकत घेता येईल, आणि पूर्वोक्त मुदत संपण्यापूर्वी अशा प्रकारची 
कोणतीही हरकत मा . प्रधान सचिव ( सांस्कृतिक कार्य) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्यविभाग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे आल्यास शासन 
त्याचा विचार करील. 


भाग चार - ब -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ८-१४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८-२४ , शके १९ ३ ९ 


अनुसूची 


स्थान : कल्हे 


तालुका : पनवेल 


जिल्हा : रायगड 


भूमापन क्र . वन १५७/० 


संरक्षित करावयाच्या स्मारकाचे नाव.- कर्नाळा किल्ला 


मालकी. 


सरकारी ( वन विभाग ) 


तपशील. 


कर्नाळा किल्ला नक्की कुणी व कधी बांधला याबाबतची माहिती उपलब्ध नसली तरी देवगिरीच्या 
यादवांच्या काळात हा किल्ला अस्तित्त्वात होता. १६ व्या शतकाच्या पूर्वाधात हा किल्ला गुजरातच्या 
सुलतानच्या ताब्यात होता. इ.स. १५४० मध्ये अहमदनगरच्या निजामशहाने हा किल्ला जिंकला. 
तथापि, गुजरातच्या सुलतानच्या सरदारांनी पोर्तुगीजांच्या मदतीने कर्नाळा परत मिळवला.निजामशाही 
सैन्याने पुन्हा कर्नाळ्याला वेढा दिला असता किल्लेदारांनी पोर्तुगीजांच्या स्वाधीन करून टाकला. 
पोर्तुगीजांनी हा वेढा उधळून लावला याप्रमाणे हा किल्ला काही काळ पोर्तुगीजांच्या ताब्यात राहिला. 

शिवाजी महाराजांनी कोकणची मोहिम काढली व कर्नाळा किल्ला जिंकला ( इ.स. १६५७ ) 
यावेळी महाराज स्वतः कर्नाळ्यावर जाऊन आले. पुढे पुरंदरच्या तहानुसार हा किल्ला मोगलांकडे 
गेला. आग्राहून सुटका झाल्यानंतर शिवाजी महाराजांनी २२ जून १६७० रोजी कर्नाळा परत जिंकून 
घेतला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या निधनानंतर औरंगजेबाने स्वराज्यावर आक्रमण करून हा 
किल्ला जिंकला. पुढे इ. स. १७३७ मध्ये पेशव्यांनी हा किल्ला जिंकला. इ.स. १८१८ मध्ये 
क्रांतीकारक वासुदेव बळवंत फडके यांचे आजोबा कर्नाळ्याचेकिल्लेदार होते . तथापि , त्याच वर्षी 
ब्रिटीशांनी हा किल्ला जिंकला. 


कर्नाळा किल्ला एकमेकांना खेटून असलेल्या डोंगराच्या दोन शिखरांवर स्थित आहे. विस्तृत 
सपाट भाग असलेल्या शिखरांवर मुख्य किल्ला असून त्याला उत्तरेकडे एक आणि पूर्वेकडे एक 
असे दोन दरवाजे आहेत. उत्तरेकडील दरवाजा चौकोनी असून मध्ययुगीन किल्ल्याच्या सर्वसाधारण 
दरवाज्यांपेक्षा खूपच छोटा आहे. पूर्वेकडील दरवाजाने लगतच्या शिखरावरील किल्ल्यांच्या भागात 
जाता येते. मुख्य किल्ल्यात दोन वास्तूंचे अवशेष असून त्यातील एक वास्तू कोठाराची तर दुसरी 
वास्तू किल्लेदारांचा वाडा असावी असा अंदाज आहे. मुख्य किल्ल्याच्या भागात असलेल्या दगडी 
सुळक्यांभोवती पाण्याची टाकी आहे. मुख्य किल्ल्याच्या तटबंदीला वैशिष्ट्यपूर्ण गोळीबार गवाक्षे 
आहेत . 


संरक्षित करावयाच्या स्मारकाचे.. 


एकूण क्षेत्रफळ 


= ०.७५८ ९ हेक्टर 


एकूण क्षेत्रफळ. 


संरक्षित करावयाच्या क्षेत्राच्या. 


चतुःसिमा . 


पूर्व : मौजे आपटेची शीव . 
पश्चिम : मौजे कल्हे गावठाणची शीव . 
उत्तर : मौजे चिंचवण - रानसईची शीव. 
दक्षिण : मौजे शिव कर्नाळ्याची शीव . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . पां . भोकरे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ८-१४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८-२४ , शके १९ ३ ९ 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 3rd May 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT, 1960 . 

No. Rassma 2016 / C.R.169/Cul- III. — Whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion 
that the ancient and historical monument described in the Schedule appended hereto (hereinafter 
referred to as “ the said monument" ) should be a protected monument ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act, 1960 (Mah . XII of 
1961), the Government of Maharashtra hereby gives two months notice of its intention to declare 
the said monument to be a protected monument ; 

Any person interested in the said monument may within two months from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the declaration of the said 
monument to be a protected monument . Any such objections which may be received by the Principal 
Secretary, Tourism and Cultural Affairs Department, Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma 
Rajguru Chowk, Mumbai 400 032, before the expiry of the aforesaid period will be considered by 
the Government. 

Schedule 


Taluka : Panvel 


District : Raigad 


Locality : Kalhe 
Land Record No. Forest 157/0 


Karnala Fort 


Name of the monument. 

to be protected . 
Ownership. 
Particulars. 


Government ( Forest Department) 


Although nothing is known about the exact date and the patronage 
of this fort, there are ground to believe that this fort was in 
existence during the time of Yadava Empire. In 16th Century 
this fort was in possession of Sultan of Gujarat. In 1540 A.D. 
Nizamshah of Ahmadnagar captured this fort but Sultan of 
Gujarat took it back with the help of Portuguese . Again 
Nijamshahi army sieged the fort and Sultan s army gave fort to 
Portuguese . In this way the fort was with Portuguese for some 
time. In 1657 A. D. Shivaji Maharaj captured this fort. At that 
time Shivaji Maharaj himself visited Karnala Fort . This fort was 
handed over to Mughals as per treaty of Purandar. Shivaji Maharaj 
after escaping from Agra concurred this fort on 22nd June 1670 . 
This fort again captured by Mughals during the invasion of 
Aurangajeb . In 1737 A.D. Peshva captured this fort. In 1818 A. D. 
grandfather of Vasudev Balvant Phadke was in charge of this fort 
but that same year the fort captured by British . 

Karnala fort occupies two tops of the mountains. Main fort is 
situated on the top having larger area than the other and has in 
all two doors ; one at the North and one at the East . The door at 
the North is quite small in dimensions compared to the doors of 
medieval forts. The eastern door leads to the other part of the 
fort or secondary fort. The main fort has remains of two 
structures ; one of store building and other seems to be of palace of 
a fort in charge . There are water cisterns around round rock peak 
in the main fort. Main fort fortifications have peculiar gun slits. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ८-१४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८-२४ , शके १९ ३ ९ 


Total area of the monument. 0.7589 Hector . 

to be protected . 
Boundaries. East : Boundary of Mauje Apte ; 

West : Boundary of Mauje Kalhe ; 
North : Boundary of Mauje Chinchvan -Ransai ; 
South : Boundary of Mauje Karnala. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. P. BHOKARE , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ८-१४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८-२४ , शके १९ ३ ९ 


با 


पुढील अधिसूचना इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


: 


१८४ 


शनिवार , ऑगस्ट १, २०१५ / श्रावण १०, शके १९ ३७ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 


गो . ते. रुग्णालय संकुल , ९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, 

दिनांक २७ जुलै २०१५. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ . 


क्र . संकीर्ण. ०६१५ / प्र.क्र . ५ ९ / अधिनियम. - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ ( सन २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र . ५) च्या 
कलम ३ च्या पोटकलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तिचा वापर करत वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग, याद्वारे , त्याची दुय्यम कार्यालये 
व प्राधिकरणे अर्थात वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई , आयुष संचालनालय, मुंबई, महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे, आणि 
अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तालय, मुंबई, यांच्या मार्फत पात्र व्यक्तिना पुरविण्यात येणाऱ्या लोकसेवा, त्या पुरविण्यासाठी नियत कालमर्यादा, 
पदनिर्देशित अधिकारी आणि प्रथम व द्वितीय अपील प्राधिकारी, यासोबत जोडलेल्या अनुक्रमे परिशिष्ट १, २, ३ व ४ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
या अध्यादेशाच्या प्रयोजनांसाठी अधिसूचित करीत आहे . 


. 


परिशिष्ट -१ 


( वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय व त्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये 

यांच्या मार्फत पात्र व्यक्तिना पुरविण्यात येणाऱ्या लोकसेवा ) 


नियत 


पदनिर्देशित 


अ.क्र . 


लोकसेवा 


द्वितीय अपील 
प्राधिकारी 


अधिकारी 


प्रथम अपील 
प्राधिकारी 
( ५ ) 


कालमर्यादा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( २ ) 
विकलांगता प्रमाणपत्र देणे 


१ . 


३० दिवस 


वैद्यकीय अधीक्षक 


अधिष्ठाता 


सह - संचालक 


२ . 


२० दिवस 


वैद्यकीय अधीक्षक 


अधिष्ठाता 


सह- संचालक 


किरकोळ जखम याचे 
प्रमाणपत्र देणे 
कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे 


१५ दिवस 


घटक प्रभारी 


अधिष्ठाता 


सह- संचालक 


३ . 

४ . 


चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे 


३० दिवस 


उप - अधिष्ठाता 


अधिष्ठाता 


सह - संचालक 


५ . 


अभ्यास प्रमाणपत्र देणे 


३० दिवस 


उप - अधिष्ठाता 


अधिष्ठाता 


सह - संचालक 


६ . 


ना देय प्रमाणपत्र देणे 


३० दिवस 


उप - अधिष्ठाता 


अधिष्ठाता 


सह - संचालक 


भाग चार - ब -२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ८-१४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८-२४ , शके १९ ३ ९ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


७ . 


ना हरकत प्रमाणपत्र देणे 


३० दिवस 


उप - अधिष्ठाता 


अधिष्ठाता 


सह - संचालक 


८ . 


नवप्रविष्टांना वैद्यकीय 


१५ दिवस 


वैद्यकीय अधीक्षक 


अधिष्ठाता 


सह - संचालक 


प्रमाणपत्र देणे 


परिशिष्ट -२ 


( आयुष संचालनालय व त्याखालील शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालये व रुग्णालये यांच्या मार्फत पात्र व्यक्तिना 

पुरविण्यात येणाऱ्या लोकसेवा ) 


अ.क्र . 


लोकसेवा 


नियत 
कालमर्यादा 

( ३ ) 


पदनिर्देशित 
अधिकारी 


प्रथम अपील 
प्राधिकारी 


द्वितीय अपील 
प्राधिकारी 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


१ . 


पाच दिवस 


अधिष्ठाता 


संचालक 


( २ ) 
किरकोळ जखम याचे 
प्रमाणपत्र देणे 
कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे 


निवासी वैद्यकीय 
अधिकारी 


२ . 


दोन दिवस 


अधिष्ठाता 


संचालक 


निवासी वैद्यकीय 
अधिकारी 


चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे 


पाच दिवस 


प्रशासन अधिकारी 


अधिष्ठाता 


संचालक 


. 


अभ्यास प्रमाणपत्र देणे 


पाच दिवस 


प्रशासन अधिकारी 


अधिष्ठाता 


संचालक 


५ . 


ना देय प्रमाणपत्र देणे 


१५ दिवस 


प्रशासन अधिकारी 


अधिष्ठाता 


संचालक 


६ . 


ना हरकत प्रमाणपत्र देणे 


३० दिवस 


प्रशासन अधिकारी 


अधिष्ठाता 


संचालक 


७ . 


वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे 


१५ दिवस 


प्रशासन अधिकारी 


अधिष्ठाता 


संचालक 


अ.क्र . 


प्रथम अपील 


( १ ) 


१ . 


१५ दिवस 


मुख्य प्रशासकीय 


. 


वर्ग-१ 


२ . 


३० दिवस 


परिशिष्ट -३ 
( महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था , पुणे, च्या मार्फत पात्र व्यक्तिना पुरविण्यात येणाऱ्या लोकसेवा ) 
लोकसेवा 

नियत पदनिर्देशित 

द्वितीय अपील 
कालमर्यादा अधिकारी 

प्राधिकारी 

प्राधिकारी 
( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
अनुभव प्रमाणपत्र देणे 

मनोविकृतिचिकित्सक , संचालक 
अधिकारी 

प्राध्यापक 
ना देय प्रमाणपत्र देणे 

मुख्य 

प्रशासकीय मनोविकृतिचिकित्सक , संचालक 
अधिकारी 

प्राध्यापक 
ना हरकत प्रमाणपत्र देणे ३० दिवस 

मनोविकृतिचिकित्सक , संचालक 
अधिकारी 

प्राध्यापक 
उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे ३० दिवस 

मनोविकृतिचिकित्सक , संचालक 
अधिकारी 

प्राध्यापक 
अंतर्वासिता प्रमाणपत्र देणे 

३० दिवस 

मुख्य 

प्रशासकीय मनोविकृतिचिकित्सक , संचालक 
अधिकारी 

प्राध्यापक 
वास्तविक विद्यार्थी प्रमाणपत्र 

मनोविकृतिचिकित्सक, संचालक 
अधिकारी 

प्राध्यापक 


वर्ग-१ 


३ . 


मुख्य प्रशासकीय 


वर्ग -१ 


४ . 


मुख्य प्रशासकीय 


वर्ग -१ 


५ . 


वर्ग -१ 


६ . 


सात दिवस 


मुख्य प्रशासकीय 


वर्ग -१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ८-१४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८-२४ , शके १९ ३ ९ 


अ.क्र . 


प्रथम अपील 


( १ ) 


१ . 


२१ दिवस 


परिशिष्ट-४ 
( अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तालय, मुंबई , च्या मार्फत पात्र व्यक्तिना पुरविण्यात येणाऱ्या लोकसेवा ) 
लोकसेवा नियत पदनिर्देशित 

द्वितीय अपील 
कालमर्यादा 

अधिकारी प्राधिकारी प्राधिकारी 
( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
अन्न व्यवसायींची अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम , 

अन्न सुरक्षा सह - आयुक्त 

आयुक्त 
२००६ व त्याखालील नियम यांच्या अनुसार 

अधिकारी ( अन्न ) 
नोंदणी करणे 
अन्न व्यवसायींना अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम , 

सहायक सह - आयुक्त 

आयुक्त 
२००६ व त्याखालील नियम यांच्या अनुसार 

आयुक्त 

( अन्न ) 
वस्तुनिर्माण व विक्री यासाठी अनुज्ञाप्ती देणे. 

( अन्न ) 
औषध व सौंदर्य प्रसाधने अधिनियम , १ ९ ४० व 

३० दिवस सहायक सह - आयुक्त 

आयुक्त 
त्याखालील नियम यांच्या अनुसार फुटकळ विक्री 

आयुक्त ( औषध ) 
औषधिभांडार यासाठी अनुज्ञाप्ती देणे. 

( औषध ) 
औषध व सौंदर्य प्रसाधने अधिनियम , १९ ४० व 

३० दिवस सहायक सह - आयुक्त 

आयुक्त 
त्याखालील नियम यांच्या अनुसार घाऊक विक्री 

आयुक्त ( औषध ) 
औषधिभांडार यासाठी अनुज्ञाप्ती देणे . 

( औषध ) 


२ 


४५ दिवस 


३ 


४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सदाशिव सं . बेनके , 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -३ 


L 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ८-१४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८-२४ , शके १९ ३ ९ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


G.T. Hospital Complex , 9th Floor, Lokmanya Tilak Marg , 
Mumbai 400 001 dated the 27th of July , 2015 . 

Notification 


MAHARASHTRA RIGHT TO PUBLIC SERVICES ORDINANCE, 2015 . 


No. MIS . 0615 /C.R.59/Acts . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 
3 of the Maharashtra Right to Public Services Ordinance , 2015 (Mah . Ord. No. V of 2015 ), the 
Medical Education and Drugs Department hereby notifies the public services rendered by it to 
eligible persons through its subordinate offices and authorities namely the Directorate of Medical 
Education and Research , Mumbai, Directorate of AYUSH , Mumbai, Maharashtra Institute of Mental 
Health , Pune , and Commissionerate of Food and Drugs Administration , Mumbai; along with the 
Stipulated Time Limits for providing such public services, Designated Officers and First and 
Second Appellate Authorities , as specified in the Schedules I, II, III and IV appended hereto , 
respectively, for the purposes of the said Ordinance . 

Schedule-1 


( Public services rendered to eligible persons through the Directorate 
ofMedical Education and Research and the Government 

Medical Colleges and Hospitals thereunder ) 


S.No. 


Public Services 


Stipulated 
Time Limit 


Designated 

Officer 


First 
Appellate 
Authority 

(5 ) 


Second 
Appellate 
Authority 

(6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


30 days 


Dean 


Issue of Disability 
Certificate 


Joint Director 


2 


20 days 


Medical 
Superintendent 
Medical 
Superintendent 
Unit In - charge 


Dean 


Issue of Certificate of 
Minor Wound 


Joint Director 


3 


15 days 


Dean 


Joint Director 


4 


Issue of Discharge 
Certificate 
Issue of Character 
Certificate to Students 
Issue of Study Certificate 


30 days 


Dean 


Joint Director 


5 


30 days 


Dean 


Joint Director 


Deputy Dean 
Vice -Dean 
Deputy Dean / 
Vice -Dean 
Deputy Dean / 
Vice -Dean 
Deputy Dean 
Vice -Dean 


6 


30 days 


Dean 


Joint Director 


7 


30 days 


Dean 


Joint Director 


Issue of No Dues 
Certificate 
Issue of No Objection 
Certificate 
Issue of Medical 
Certificate to new 
recruits 


8 


15 days 


Dean 


Joint Director 


Medical 
Superintendent 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ८-१४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८-२४ , शके १९ ३ ९ 


९ 


1 


Schedule - II 
(Public Services rendered to eligible persons through the Directorate of 

AYUSH and the Government Ayurvedic Colleges and Hospitals thereunder ) 
S.No. Public Services Stipulated Designated First 

Second 
Time Limit Officer Appellate Appellate 

Authority Authority 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

(6 ) 
Issue of Certificate of Five days 

Residential 

Dean 

Director 
Minor Wound 

Medical Officer 
2 Issue of Discharge 

Two days Residential 

Dean 

Director 
Certificate 

Medical Officer 
3 Issue of Character 

Five days Administration Dean 

Director 
Certificate 

Officer 
4 Issue of Study Five days Administration Dean 

Director 
Certificate 

Officer 
5 Issue of No Dues 

15 days Administration Dean 

Director 
Certificate 

Officer 
6 Issue of No Objection 30 days 

Administration Dean 

Director 
Certificate 

Officer 
7 Issue of Medical 

15 days Administration Dean 

Director 
Certificate 

Officer 


Schedule - III 


(Public Services rendered to eligible persons through the 

Maharashtra Institute of Mental Health , Pune ) 


S.No. 


Public Services 


Stipulated 
Time Limit 


Designated 

Officer 


First 
Appellate 
Authority 

(5 ) 
Psychiatrist , 

Class - 1 


Second 
Appellate 
Authority 

(6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Issue of Experience 
Certificate 


Director 
Professor 


2 


Issue of No Dues 
Certificate 


Psychiatrist , 

Class - 1 


Director 
Professor 


3 . 


Issue of No Objection 
Certificate 


Psychiatrist , 

Class - 1 


Director 
Professor 


( 3 ) 

( 4 ) 
15 days 

Chief 
Administrative 

Officer 
30 days Chief 

Administrative 

Officer 
30 days 

Chief 
Administrative 

Officer 
30 days Chief 

Administrative 

Officer 
30 days 

Chief 
Administrative 

Officer 
Seven days Chief 

Administrative 
Officer 


4 


Issue of Pass Certificate 


Psychiatrist, 

Class - 1 


Director 
Professor 


5 


Issue of Internship 
Certificate 


Psychiatrist, 

Class - 1 


Director 
Professor 


6 


Issue of Bona fide 
Student Certificate 


Psychiatrist , 

Class - 1 


Director 
Professor 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ८-१४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८-२४ , शके १९ ३ ९ 


Schedule - IV 


(Public Services rendered to eligible persons through the 
Commissionerate of Food and Drugs Administration 

and the authorities thereunder ) 


S.No. 


Public Services 


Stipulated 
Time Limit 


Designated 

Officer 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


First 

Second 
Appellate Appellate 
Authority Authority 
( 5 ) 

(6 ) 
Joint 

Commissioner 
Commissioner 
( Food ) 


1 


21 days 


Food Safety 
Officer 


2 


45 days 


Assistant 
Commissioner 
( Food ) 


Joint 

Commissioner 
Commissioner 
(Food ) 


( 2 ) 
Registration of Food 
Business Operator under 
the Food Safety and 
Standards Act , 2006 and 
the Rules thereunder . 
Issue of licence to Food 
Business Operator for 
manufacturing and sale of 
products under the Food 
Safety and Standards Act, 
2006 and the Rules 
thereunder . 
Issue of licence for Retail 
Medical Store under the 
Drugs and Cosmetics Act , 
1940 and the Rules 
thereunder 
Issue of licence for 
Wholesale Medical Store 
under the Drugs and 
Cosmetics Act, 1940 and 
the Rules thereunder 


3 


30 days 


Assistant 
Commissioner 
(Drugs ) 


Joint 

Commissioner 
Commissioner 
(Drugs ) 


4 


30 days 


Assistant 
Commissioner 
(Drugs ) 


Joint 

Commissioner 
Commissioner 
(Drugs ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SADASHIV S. BENAKE , 


Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


